७७ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लखनौ येथील 
महोत्सवात आयोजित होणाऱ्या सांस्कृतिक 
कार्यक्रमास व त्यावरील खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२२२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
३३३०, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२४. 
प्रस्तावना :- 


विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व उपक्रमांचे आयोजन विभागामार्फत करण्यात 
येत आहे. सदर उपक्रमांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य लढयाच्या 
संबंधीत व्यक्ति, विविध कलाकार व कला ज्यांच्या कळलेला अथवा कलाकृतीला हिरक, 
सुवर्ण, शताब्दी असे वर्ष पुर्ण झालेले आहेत. तसेच ज्या कलाकृती लुप्त होत चालल्या आहेत 
त्यांची जतन व संवर्धन करुन त्याबाबतची माहिती तरुण पिढीला व्हावी या उद्दिष्टाने विविध 
कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, ७७ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 
ळखनौ येथे होणाऱ्या महोत्सवात महाराष्ट्राची लोकधारा व शिववंदना या सांस्कृतिक 
कार्यक्रमाचे आयोजन व त्यावरील आयोजन खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


७७ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लखनौ येथे झालेल्या महोत्सवात महाराष्ट्राची 
ळोकधारा व शिववंदना या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन व त्यावरील आयोजन खर्च 
रुपये १३,५५,०००/- (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष पंचावन्न फक्त फक्त) इतक्या रकमेस या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


र सदर आयोजन खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, 
कला व संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (02) 
राज्य कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ 
१५०७) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२२२/सां.का.४ 


053. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०९०२१६३८१२०३२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


:d by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN : 


(5b7d004f917946ac3d5ff 


laharashtra, 
99D1B4B48F8A7C4C1AAD3E82 
ID PANDURANG CHAVAN 


(गोपिचंद पांडूरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
२. अपर मुख्य सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. उप सचिव ( सां.का.४ ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०३२ 
५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र , मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


